RNINo . MAHBIL / 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७ , अंक - ३१ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ४० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


मुख्याधिकारी, नगरपंचायत यांजकडून 

सुरगाणा नगरपंचायत , सुरगाणा 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ 

सुरगाणा शहराची विकास योजना तयार करण्याचा इरादा 
क्रमांक १५२/ २०१८. - सुरगाणा नगरपंचायतीने प्रशासकीय ठराव 
क्रमांक २७, दिनांक १८ जून २०१६ अन्वये नगरपंचायतीच्या हद्दीच्या 
अधिकार क्षेत्रासाठी विकास योजना तयार करण्याचा इरादा महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम २३ ( १) 
प्रमाणे जाहीर केले आहे. सुरगाणा नगरपंचायतीच्या अधिकार कक्षेतील 
क्षेत्र दर्शविणारा नकाशा सुरगाणा नगरपंचायतीच्या कार्यालयात कार्यालयीन 
वेळेत ( सार्वजनिक सुट्टी वगळून ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना 
अधिनियम , १९ ६६ चे कलम २३ ( २) अन्वये जनतेस पाहणेसाठी खुला 
ठेवण्यात आला आहे . 


SURGANA NAGARPANCHAYAT, SURGANA 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966. 

Development Plan of Surgana 
No. 152 /2018. - The Surgana Municipal Council 
by its Resolution No. 27 , dated 18th June 2016 has 
declared its intention to prepare the Development 
Plan of Surgana under Section 23 ( 1) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
for the area within its jurisdiction . 

A copy of Plan showing the area for which the 
Development Plan is to be prepared is kept open 
for inspection by the public on all working days during 
office hours at the office of Surgana Municipal 
Council as required under Section 23 ( 2 ) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 

Suggestions/ objections, if any should be 
communicated in writing within 60 days from the 
date ofpublication of the Municipal Council intention 
in the Maharashtra Government Gazette , which 
shall be considered by the Municipal Council as 
required by Section 23 ( 1 ) of the Act . 

Dr. SACHINKUMAR PATEL , 

Chief Officer, 
Surgana Nagarpanchayat, Surgana , 

district Nashik . 


ज्या कोणा व्यक्तींना यासंबंधी काही सूचना अथवा हरकती पाठवावयाच्या 
असतील, त्या त्यांनी सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
झालेल्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत लेखी स्वरूपात द्याव्यात. 
म्हणजे त्यांचा उक्त अधिनियमाच्या कलम २३ ( १) अन्वयेविचार करण्यात 
येईल . 

डॉ . सचिनकुमार पटेल , 

मुख्याधिकारी, 

सुरगाणा नगरपंचायत , सुरगाणा, 
सुरगाणा, २४ जुलै २०१८ . 

जिल्हा नाशिक . 


Surgana , 24th July 2018 . 


वि ( एच ) २५४ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 


कळवण नगरपंचायत, कळवण 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 


कळवण शहराची विकास योजना तयार करण्याचा इरादा 


क्रमांक २७६/ २०१८.- कळवण नगरपंचायतीने प्रशासकीय ठराव 
क्रमांक १७९ , दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१७ अन्वये नगरपंचायतीच्या हद्दीच्या 
अधिकार क्षेत्रासाठी विकास योजना तयार करण्याचा इरादा महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम २३ ( १) 
प्रमाणे जाहीर केला आहे . कळवण नगरपंचायतीच्या अधिकार कक्षेतील 
क्षेत्र दर्शविणारा नकाशा कळवण नगरपंचायतीच्या कार्यालयात कार्यालयीन 
वेळेत ( सार्वजनिक सुट्टी वगळून) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना 
अधिनियम , १९ ६६ चे कलम २३ (२ ) अन्वये जनतेस पाहणेसाठी खुला 
ठेवण्यात आला आहे. 


KALWAN NAGARPANCHAYAT , KALWAN 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966. 

Development Plan of Kalwan 
No. 276/ 2018.- The Kalwan Municipal Council 
by its Resolution No. 179 , dated 17th November 
2017 has declared its intention to prepare the 
Development Plan of Kalwan under Section 23 ( 1 ) 
of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 for the area within its jurisdiction . 

A copy of Plan showing the area for which the 
Development Plan is to be prepared is kept open 
for inspection by the public on all working days during 
office hours at the office of Kalwan Municipal 
Council as required under Section 23 ( 2 ) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 

Suggestions/objections , if any should be 
communicated in writing within 60 days from the 
date of publication of the MunicipalCouncil intention 
in the Maharashtra Government Gazette , which 
shall be considered by the Municipal Council as 
required by Section 23 ( 1 ) of the Act. 
Dr. SACHINKUMAR PATEL , 

Chief Officer, 
Kalwan Nagarpanchayat, Kalwan , 

district Nashik . 
Kalwan , 27th July 2018 . 


ज्या कोणा व्यक्तींना यासंबंधी काही सूचना अथवा हरकती पाठवावयाच्या 
असतील , त्या त्यांनी सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात 
प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत लेखी स्वरूपात द्याव्यात. 
म्हणजे त्यांचा उक्त अधिनियमाच्या कलम २३ (१) अन्वये विचार करण्यात 
येईल. 


, 


डॉ . सचिनकुमार पटेल, 

मुख्याधिकारी , 
कळवण नगरपंचायत , कळवण, 

जिल्हा नाशिक . 


कळवण , २७ जुलै २०१८ . 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचले.- (१) निवासी जिल्हाधिकारी, जळगाव ( महसूल शाखा) यांचेकडील पत्र क्रमांक जमीन-४/ कावि -२०१८/ ३३/ १ ९/ ६६०, दिनांक १३ जुलै २०१८. 
( २) फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ (१ ), ( २) व ( ३). 

आदेश 
क्रमांक दंडप्र-१/ कावि -२ ९ ७८ ९/ २०१८. - ज्याअर्थी, दिनांक २२ जुलै २०१८ रोजी पोलीस पाटील भरती परीक्षा, २०१८ ही जळगाव शहरातील 
एकूण ४ उपकेंद्रांवर सकाळी १०.३० ते १.०० वाजेपावेतो घेण्यात येणार आहे. सदर परीक्षेच्या वेळी गैरप्रकार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
तसेच परीक्षा केंद्रांच्या ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्थेस बाधा उत्पन्न होण्याची शक्यता असलेबाबत उपोद्घातातील ( १) अन्वये माझेनिदर्शनास आणून 
देण्यात आले आहे; 

त्याअर्थी, सदर परीक्षा केंद्रांचेठिकाणी गैरप्रकार होऊ नये व त्याठिकाणी शांतता व सुव्यवस्थेस बाधा निर्माण होऊ नये, यासाठी खबरदारीचे 
उपाय म्हणून मी , किशोर राजे निंबाळकर, जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ (१) (२) व ( ३) खाली प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार पुढीलप्रमाणे आदेश देत आहे. 

दिनांक २२ जुलै २०१८ रोजी सकाळी १०.३० ते १.०० वाजेपावेतो जळगाव शहरातील एकूण चार ( ४) परीक्षा केंद्रांचे १०० मीटर परिसरात 
कोणीही प्रवेश करू नये. सदर आदेश परीक्षार्थी, नियुक्त कर्मचारी , अधिकारी, पोलीस, होमगार्ड यांचेसाठी लागू होणार नाही. 

सर्व संबंधितांवर वैयक्तिकरित्या नोटिस बजाविण्यास पुरेसा कालावधी नसलेने फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ (२ ) नुसार सदर 
आदेश एकतर्फी काढण्यात येत आहे. 
सदरचा आदेश दिनांक १ ९ जुलै २०१८ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे. 

किशोर राजे निंबाळकर , 
जळगाव , १ ९ जुलै २०१८ . 

जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७ , शके १९ ४० 


३ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) अन्वये 

आदेश 


९ 


. 


, 


, 


चे 


- 


- 


, 


क्रमांक कक्ष-१ /पीओएल -१/ ३२८ ९/ २०१८. - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , नाशिक ( ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष -१४/३७( १) (३) / 
३५३५/२०१८ , दिनांक ९ जुलै २०१८ अन्वये नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यातील विविध आंदोलने, धार्मिक सण, उत्सव व राज्यातील कायदा व 
सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्यापार्श्वभूमीवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास, अशा घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात. विविध कामगार 
संघटनांचे गेटबंद व साखळी उपोषण चालू असते . हिंदू-मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जातीय 
तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्यात इंधनाची दरवाढ होत असल्याने विविध पक्ष , संघटनांकडून आंदोलने चालू आहेत. तसेच 
मुंबई - नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी, शेतकऱ्यांना शेतीमालास भाव कमी मिळत असल्याने, त्याचेनिषेधार्थ शेतकरी यांचेमार्फत मोर्चे, धरणे, रास्ता रोको, 
उपोषण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव शहर हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड, बागलाण, येवला, चांदवड व 
इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत . जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून , कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण होऊन कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने, खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात दिनांक १५ जुलै २०१८ 
००.०० ते दिनांक २८ जुलै २०१८ चे २४.०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ (१)(३) चे आदेश लागू करण्याची पोलीस अधीक्षक , 
नाशिक (ग्रामीण ) यांनी विनंती केली आहे. 

वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने, खालील दर्शविलेल्या कालावधीत नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात ( मा . पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर 
यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , रामदास खेडकर , अपर 
जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक , मला मुंबई पोलीस कायदा, १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुढील कृत्ये 
करण्यास मनाई करीत आहे : -- 

( क ) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवाप्राणघातक असतील , अशी इतर 
कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 

( ख) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी बरोबर नेणे ; 
( ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणेकिंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे; 
( घ ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा चित्राचे प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे; 
( ड ) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण होईल अशा घोषणा करणे , गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजविणे . 

( च) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि तशी 
चिन्हे, फलक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे. 

हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक आहे, अशा व 
धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास, तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार नाही. 

तसेच मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ (३) अन्वये संबंधित तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा जास्त 
समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळींस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस, मोर्चा, सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे. 

सदरहू निर्बंध लग्नकार्य, धार्मिक कार्यक्रम , आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेचे जमावास लागू होणार नाही . त्याचप्रमाणे हा आदेश पोलीस 
अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना, सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित तालुका कार्यकारी 
दंडाधिकारी यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत. 

सदरचा आदेश दिनांक १५ जुलै २०१८ चे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक २८ जुलै २०१८ चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात 
( पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अंमलात राहील . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १२ जुलै २०१८ रोजी माझ्या सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे. 


रामदास खेडकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

नाशिक . 


नाशिक , १२ जुलै २०१८ . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचावे.- ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/ १८४/१५६ (२ ), 

दिनांक १ ९ मार्च १९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल/१६०५/ प्र.क्र . १२० / १५ - स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना .बँका/ डी -४/ ना. पत/ क. १५६/ प्रशिक्षण/ ५, दिनांक १३ जुलै २००५. 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना . पत / डी -४/ पतसंस्था/ का . क . १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ५) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था/ सआ -५ / वसुली 

अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती/ १७, दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ७) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील नियम १०७ अन्वये आदेश जा . क्र . पतसंस्था/ 

सआ -५/ खर्च/ वसुली आदेश/१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८. 
( ८ ) अध्यक्ष , अवसायक मंडळ, संपदा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( अवसायनात ), अहमदनगर , जिल्हा अहमदनगर यांचेकडील 

पत्र जा . क्रमांक १३७/२०१८ , दिनांक २४ एप्रिल २०१८ . 


, 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ अन्वये 


आदेश 


- 


क्रमांक वि -२/ संपदा पत / क . १५६ / अधिकार प्रदान/ ३३८०/ सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १) व 
नियम १०७ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , अनिलकुमार मुं . दाबशेडे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
अहमदनगर या आदेशान्वये संपदा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( अवसायनात ), अहमदनगर , तालुका-जिल्हा अहमदनगर या संस्थेसाठी 
त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१, 
कलम ९ १ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० 

चे 

कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील 
अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . जितेंद्र गंगाधर जगताप 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


उपविधीत नमूद 


अहमदनगर जिल्हा. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 

कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 

निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 

तालुका यांचे कार्यालयास सादर करावी. तसेच संस्थेची माहिती प्रपत्र क्रमांक १ व वसुलीबाबतची माहिती प्रपत्र क्रमांक २ मध्ये सादर 

करावी. तसेच राहिलेली मागील सरचार्ज रक्कम संस्थेकडून भरणा करून घ्यावी. 
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


नगर 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 


५ 


८ 


( ५ ) वाचावे क्रमांक ८ चे आदेशानुसार वसुली अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या/ वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च 

निश्चित करून पुढील कार्यवाही करावी. 


( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ दि बेसिक कॅथोलिक को - ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व 

इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 

संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 

केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असलेचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एग्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ” ( महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, संपदा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित 

( अवसायनात ) , अहमदनगर , तालुका-जिल्हा अहमदनगर ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 
( ११ ) वसुली अधिकाऱ्यास पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदार/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 

यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल 
करण्याची कार्यवाही करावी. 


( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम वाचावे क्रमांक ८ नुसार आदेशिकेचा खर्च नमूद बाबी 

याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( १३) वसुली अधिकाऱ्याने वाचावे क्रमांक ६ चे परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावयाची आहे. सदर परिपत्रकातील 

सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 
तसेच वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा आढावा संस्थेचे मुख्याधिकारी यांनी वेळोवेळी घ्यावा. 


अहमदनगर , २ मे २०१८ . 


५ 


वाचावे.- ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/१८४/ १५६(२), 

दिनांक १ ९ मार्च १९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल/ १६०५/ प्र.क्र . १२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना . बँका/ डी -४/ ना . पत/ क. १५६/ प्रशिक्षण/ ५, दिनांक १३ जुलै २००५. 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना . पत / डी -४/पतसंस्था/ का . क . १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ५) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था/ सआ -५ / वसुली 

अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती/१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ७) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील नियम १०७ अन्वये आदेश जा . क्र . पतसंस्था / 

सआ-५/ खर्च/ वसुली आदेश/ १८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८. 
( ८ ) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , राहाता , जिल्हा अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक वि -२/ राहाता मर्चेट/ नापत/विवअ/ 

क . १५६/ अधिकार / सन २०१८ , दिनांक ९ एप्रिल २०१८ . 


. 


१ 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७ , शके १९ ४० 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ अन्वये 


आदेश 


क्रमांक वि -२ / राहाता म. पतसंस्था/ क. १५६ / अधिकार प्रदान/ ३३८१/ सन २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६ (१) व नियम १०७ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , अनिलकुमार मुं . दाबशेडे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, अहमदनगर या आदेशान्वये राहाता मर्चेट नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , राहाता , तालुका राहाता , जिल्हा अहमदनगर या 
संस्थेसाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम १०१, कलम ९ १ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार 
खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचेनाव 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . वसंत भाऊसाहेब खरात 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


उपविधीत नमूद 
राहाता तालुका. 


. 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 

कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 

निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २ , ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

राहाता यांचे कार्यालयास सादर करावी. तसेच संस्थेची माहिती प्रपत्र क्रमांक १ व वसुलीबाबतची माहिती प्रपत्र क्रमांक २ मध्ये सादर 

करावी. तसेच राहिलेली मागील सरचार्ज रक्कम संस्थेकडून भरणा करून घ्यावी. 
( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५) वाचावे क्रमांक ८ चे आदेशानुसार वसुली अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या/ वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च 

निश्चित करून पुढील कार्यवाही करावी. 
( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १ ९४२/ २०१३ दि बेसिक कॅथोलिक को - ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व 

इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 

संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 

केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असलेचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 


, 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४/ प्र.क्र . २३१/१५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
(९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट ”, “ एग्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ” ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 


( १०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, राहाता मर्चेट नागरी सहकारी पतसंस्था 

मर्यादित , राहाता , तालुका राहाता , जिल्हा अहमदनगर ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 


७ 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्यास पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदार / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 

यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 

वसूल 
करण्याची कार्यवाही करावी. 


( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम वाचावे क्रमांक ८ नुसार आदेशिकेचा खर्च नमूद बाबी 

याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने वाचावे क्रमांक ६ चे परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावयाची आहे. सदर परिपत्रकातील 

सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 
तसेच वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा आढावा संस्थेचे मुख्याधिकारी यांनी वेळोवेळी घ्यावा. 


अहमदनगर , २ मे २०१८ . 


१ 


. 


वाचावे.- ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/ १८४/ १५६ (२ ), 

दिनांक 

१ ९ मार्च 

१ ९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल/ १६०५/ प्र.क्र . १२० / १५- स , दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना . बँका/ डी -४/ ना. पत/ क . १५६/ प्रशिक्षण/ ५, दिनांक १३ जुलै २००५. 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना . पत / डी -४/ पतसंस्था / का . क . १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ६) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था/ सआ -५ / वसुली 

अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/ १७, दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ७ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील नियम १०७ अन्वये आदेश जा . क्र . पतसंस्था / 

सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश/ १८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 


१ 


. 


( ८ ) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , अकोले , जिल्हा अहमदनगर यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक वि -१/ लक्ष्मीग्राबिशेपत/ क . १५६/ 
प्रस्ताव / सन २०१८ , 

दिनांक 

२६ मार्च 

२०१८ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अन्वये 


आदेश 


क्रमांक वि -२ / लक्ष्मी ग्राबिपतसंस्था/ क. १५६/ अधिकार प्रदान/ ३३८२/ सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे कलम 
१५६ (१) व नियम १०७ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , अनिलकुमार मुं . दाबशेडे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, अहमदनगर या आदेशान्वये लक्ष्मी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , रुंभोडी, तालुका अकोले , जिल्हा अहमदनगर या 
संस्थेसाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम १०१, कलम ९ १ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , 

१ ९ ६० कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार 
खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 

परिशिष्ट 


चे 


अ . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


क्र . 


१ 


२ 


३ 


30 


५ 


१ 


श्री . बाबासाहेब निवृत्ती घुले 


व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


उपविधीत नमूद 
अकोले तालुका. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 

कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 

निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 


, 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

अकोले यांचेकार्यालयास सादर करावी. तसेच संस्थेची माहिती प्रपत्र क्रमांक १ व वसुलीबाबतची माहिती प्रपत्र क्रमांक २ मध्ये सादर 
करावी. तसेच राहिलेली मागील सरचार्ज रक्कम संस्थेकडून भरणा करून घ्यावी. 


( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


( ५ ) वाचावे क्रमांक ८ चे आदेशानुसार वसुली अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या/ वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च 

निश्चित करून पुढील कार्यवाही करावी. 


( ६ ) 


मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ दि बेसिक कॅथोलिक को - ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व 
इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 


. 


( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 

केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असलेचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एग्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ” (महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 


, 


( १०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, लक्ष्मी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 

मर्यादित , रुंभोडी, तालुका अकोले , जिल्हा अहमदनगर ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 


( ११) वसुली अधिकाऱ्यास पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदार/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 

यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज 

वसूल 
करण्याची कार्यवाही करावी. 


( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम वाचावे क्रमांक ८ नुसार आदेशिकेचा खर्च नमूद बाबी 

याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने वाचावेक्रमांक ६ चे परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावयाची आहे. सदर परिपत्रकातील 

सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 
तसेच वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा आढावा संस्थेचे मुख्याधिकारी यांनी वेळोवेळी घ्यावा . 


६ 


अहमदनगर , २ मे २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 


९ 


, 


वाचावे.- ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/ १८४/१५६ (२ ), 

दिनांक १ ९ मार्च १९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल/ १६०५/ प्र.क्र . १२० / १५ - स , दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना . बँका/ डी -४/ ना . पत / क. १५६/ प्रशिक्षण / ५, दिनांक १३ जुलै २००५. 
( ४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना. पत / डी -४/ पतसंस्था / का . क. १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ५) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ६) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा. क्र . पतसंस्था/ सआ -५ / वसुली 

अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ १७, दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ७) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील नियम १०७ अन्वये आदेश जा. क्र . पतसंस्था/ 

सआ -५/ खर्च/ वसुली आदेश/ १८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८. 


. 


१ 


६ 


( ८ ) उपनिबंधक , सहकारी संस्था, संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक वि -४ /विजयपत / क . १५६ अधि / प्रस्ताव/ 

सन २०१८ , दिनांक २१ मार्च २०१८ , प्राप्त दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अन्वये 


आदेश 


क्रमांक वि -२/विजयपतसंस्था/ क . १५६/ अधिकार प्रदान/३३८३/ सन २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व 
नियम १०७ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , अनिलकुमार मुं . दाबशेडे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
अहमदनगर या आदेशान्वये विजय नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , संगमनेर , तालुका संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेसाठी त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०१, कलम 
९ १ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील 
अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचेनाव 


क्र . 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री. योगेश वासुदेव उपासनी 


सरव्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


उपविधीत नमूद 
संगमनेर तालुका . 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 

कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचे 

निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 

संगमनेर यांचेकार्यालयास सादर करावी. तसेच संस्थेची माहिती प्रपत्र क्रमांक १ व वसुलीबाबतची माहिती प्रपत्र क्रमांक २ मध्ये सादर 


करावी. 


( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 


( ५ ) वाचावे क्रमांक ८ चे आदेशानुसार वसुली अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या/ वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च 

निश्चित करून पुढील कार्यवाही करावी. 


( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ दि बेसिक कॅथोलिक को - ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व 

इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 

संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 

केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असलेचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एग्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ” ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, विजय नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 


, 


( ११) वसुली अधिकाऱ्यास पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदार / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 

यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल 
करण्याची कार्यवाही करावी. 


( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम वाचावे क्रमांक ८ नुसार आदेशिकेचा खर्च नमूद बाबी 

याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( १३) वसुली अधिकाऱ्याने वाचावे क्रमांक ६ चे परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावयाची आहे. सदर परिपत्रकातील 

सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 
तसेच वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा आढावा संस्थेचे मुख्याधिकारी यांनी वेळोवेळी घ्यावा. 


अहमदनगर , २ मे २०१८ . 


५ 


वाचावे.- ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/१८४/ १५६(२), 

दिनांक १ ९ मार्च १९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल/ १६०५/ प्र.क्र . १२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना . बँका/ डी -४/ ना . पत/ क. १५६/ प्रशिक्षण/ ५, दिनांक १३ जुलै २००५. 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना . पत / डी -४/पतसंस्था/ का . क . १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ५) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था/ सआ -५ / वसुली 

अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती/१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ७ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील नियम १०७ अन्वये आदेश जा . क्र . पतसंस्था / 

सआ-५/ खर्च/ वसुली आदेश/ १८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८. 
( ८ ) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, अकोले, जिल्हा अहमदनगर यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक वि -१/ कोतुळेश्वरपत / क . १५६/ 

प्रस्ताव / सन २०१८ , दिनांक २४ एप्रिल २०१८ . 


. 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७ , शके १९ ४० 


११ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ अन्वये 


आदेश 


क्रमांक वि -२ / कोतुळेश्वर पतसंस्था/ क . १५६/ अधिकार प्रदान/ ३५ ९०/ सन २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ (१) व नियम १०७ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , अनिलकुमार मुं . दाबशेडे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, अहमदनगर या आदेशान्वये कोतुळेश्वर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कोतुळ , तालुका अकोले , जिल्हा अहमदनगर 
या संस्थेसाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १०१, कलम ९ १ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे 
निबंधकाचे अधिकार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचेनाव 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


उपविधीत नमूद 


श्री . रामदास नानाभाऊ देशमुख वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 
( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 

कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 

निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

अकोले यांचे कार्यालयास सादर करावी . तसेच संस्थेची माहिती प्रपत्र क्रमांक १ व वसुलीबाबतची माहिती प्रपत्र क्रमांक २ मध्ये सादर 
करावी. 


२ 


(४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ५) वाचावे क्रमांक ८ चे आदेशानुसार वसुली अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या/ वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च 

निश्चित करून पुढील कार्यवाही करावी. 
( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३ दि बेसिक कॅथोलिक को - ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व 

इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 

संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 
( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 

केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असलेचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


, 


( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट ”, “ एग्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ” (महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( १०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, कोतुळेश्वर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 

मर्यादित , कोतुळ, तालुका अकोले , जिल्हा अहमदनगर ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 


, 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 


( ११) वसुली अधिकाऱ्यास पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदार / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 

यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल 
करण्याची कार्यवाही करावी. 


( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम वाचावे क्रमांक ८ नुसार आदेशिकेचा खर्च नमूद बाबी 

याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( १३) वसुली अधिकाऱ्याने वाचावे क्रमांक ६ चे परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावयाची आहे. सदर परिपत्रकातील 

सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 
तसेच वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा आढावा संस्थेचे मुख्याधिकारी यांनी वेळोवेळी घ्यावा. 


६ 


अहमदनगर , 


८ 


मे 


२०१८ . 


, 


वाचावे.- (१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/ १८४/ १५६ (२), 

दिनांक १९ मार्च १ ९ ६८ . 
( २ ) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल/१६०५/ प्र.क्र . १२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना . बँका/ डी -४/ ना . पत/ क . १५६/ प्रशिक्षण/ ५, दिनांक १३ जुलै २००५. 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना . पत/ डी -४/ पतसंस्था / का . क . १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था/ सआ-५/ वसुली 
अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती /१७, 

दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ७) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील नियम १०७ अन्वये आदेश जा. क्र . पतसंस्था / 

सआ-५/ खर्च/ वसुली आदेश/ १८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( ८ ) उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नगर तालुका, जिल्हा अहमदनगर यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक वि -६/ कलम १५६/ नगरताफेड/ 

वसुली अधि.प्रदान/ छाननी /२०१८ , दिनांक २४ एप्रिल २०१८ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अन्वये 


. 


. 


आदेश 


क्रमांक वि -२/ अ.नगरताफेडरेशन / क. १५६/ अधिकार प्रदान/ ३५ ९ १/ सन २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
( १ ) व नियम १०७ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , अनिलकुमार मुं . दाबशेडे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, 
अहमदनगर या आदेशान्वये अहमदनगर तालुका नागरी सहकारी पतसंस्थांचे सहकारी फेडरेशन मर्यादित , अहमदनगर , जिल्हा अहमदनगर 
या संस्थेसाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
चे कलम १०१, कलम ९१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे 
अधिकार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचेनाव 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . निलेश पोपटराव दळवी 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


नगर तालुक्यापुरते 


२ 


श्री . यासिन नासर अरब 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


नगर तालुक्यापुरते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 


१३ 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 

कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचे 

निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१, कलम ९ १ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील. 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नगर 

तालुका यांचे कार्यालयास सादर करावी. तसेच संस्थेची माहिती प्रपत्र क्रमांक १ व वसुलीबाबतची माहिती प्रपत्र क्रमांक २ मध्ये सादर 
करावी. तसेच राहिलेली मागील सरचार्ज रक्कम संस्थेकडून भरणा करून घ्यावी. 


(४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ५ ) वाचावे क्रमांक ७ चे आदेशानुसार वसुली अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या/ वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च निश्चित 

करून पुढील कार्यवाही करावी. 


( ६ ) 


मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ दि बेसिक कॅथोलिक को - ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व 
इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 

संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 

केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असलेचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४/प्र.क्र . २३१/१५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


, 


(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट ”, “ एग्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या 

शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ” (महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, अहमदनगर तालुका नागरी सहकारी पतसंस्थांचे 

सहकारी फेडरेशन मर्यादित , अहमदनगर , जिल्हा अहमदनगर " असा फलक लावता येऊ शकेल. 


( ११) वसुली अधिकाऱ्यास पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदार/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 

यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज 

वसूल 
करण्याची कार्यवाही करावी. 


( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम वाचावे क्रमांक ७ नुसार आदेशिकेचा खर्च नमूद 

बाबी 
याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने वाचावे क्रमांक ६ चे परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावयाची आहे. सदर परिपत्रकातील 

सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 
तसेच वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा आढावा संस्थेचे मुख्याधिकारी यांनी वेळोवेळी घ्यावा. 


६ 


अहमदनगर , ८ मे २०१८ . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 


वाचावे.- (१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/ १८४/ १५६(२), 

दिनांक 

१ ९ मार्च 

१ ९ ६८ . 
(२ ) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल/१६०५ / प्र.क्र . १२० / १५ - स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना .बँका/ डी -४/ ना. पत / क. १५६ / प्रशिक्षण/ ५, दिनांक १३ जुलै २००५. 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना . पत / डी -४/ पतसंस्था/ का . क . १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ६) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था/सआ -५ /फेडरेशन 

वसुली अधिकारी कार्यपद्धती/ १७, दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ७) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील नियम १०७ अन्वये आदेश जा. क्र . पतसंस्था / 

सआ-५/ खर्च/ वसुली आदेश /१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८. 


५ 


१ 


( ८ ) अहमदनगर जिल्हा पतसंस्थांचे सहकारी फेडरेशन मर्यादित , अहमदनगर, जिल्हा अहमदनगर यांचेकडील पत्र जा . क्रमांक ५८६ / 

२०१८ , दिनांक २४ एप्रिल २०१८ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अन्वये 


आदेश 


- 


क्रमांक वि -२/जिल्हा फेडरेशन/ क . १५६ / अधिकार प्रदान/ ३३७४ / सन २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) 
व नियम १०७ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , अनिलकुमार मुं . दाबशेडे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
अहमदनगर या आदेशान्वये अहमदनगर जिल्हा पतसंस्थांचे सहकारी फेडरेशन मर्यादित , अहमदनगर , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेसाठी 
त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे 

कलम १०१, 
कलम ९ १ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील 
अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


क्र . 


अधिकाऱ्याचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . शेख मुबारक अकबर 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


अहमदनगर जिल्ह्यापुरते 


२ 


श्री . काळे जालिंदर दत्तात्रय 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


अहमदनगर जिल्ह्यापुरते 


३ 


श्री . भागवत प्रमोद सुभाष 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


अहमदनगर जिल्ह्यापुरते 


४ 


श्री . काळे रघुनाथ सोनबा 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


अहमदनगर जिल्ह्यापुरते 


५ 


श्री . पाटील विजय एकनाथ 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


अहमदनगर जिल्ह्यापुरते 


६ 


श्री . शिंदे रमेश शिवाजी 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


अहमदनगर जिल्ह्यापुरते 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 

कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 

निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा , कलम १०१, कलम ९ १ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 


१५ 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नगर 

तालुका यांचे कार्यालयास सादर करावी . तसेच संस्थेची माहिती प्रपत्र क्रमांक १ व वसुलीबाबतची माहिती प्रपत्र क्रमांक २ मध्ये सादर 
करावी. तसेच राहिलेली मागील सरचार्ज रक्कम संस्थेकडून भरणा करून घ्यावी. 


( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


(५) वाचावे क्रमांक ७ चे आदेशानुसार वसुली अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या/ वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चनिश्चित 

करून पुढील कार्यवाही करावी. 


( ६ ) 


मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९ ४२ / २०१३ दि बेसिक कॅथोलिक को - ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व 
इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 


५ 


( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 

केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असलेचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ८ ) 


, 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


(९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट ”, “ एग्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ” (महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 


( १०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, अहमदनगर जिल्हा पतसंस्थांचे सहकारी 

फेडरेशन मर्यादित , अहमदनगर , जिल्हा अहमदनगर ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 


, 


( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदार/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 

यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी /पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल 
करण्याची कार्यवाही करावी. 


( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम वाचावे क्रमांक ७ नुसार आदेशिकेचा खर्च नमूद 

बाबी 
याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 


w 


( १३) वसुली अधिकाऱ्याने वाचावे क्रमांक ६ चे परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावयाची आहे. सदर परिपत्रकातील 

सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 
तसेच वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा आढावा संस्थेचेमुख्याधिकारी यांनी वेळोवेळी घ्यावा . 


अनिलकुमार एम . दाबशेडे, 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , २ मे २०१८ . 


. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 


आदेश 


क्रमांक वि -३/ क. १५६/ वसुली अधिकार /मंजुरी /३८४९/ सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , अनिलकुमार एम. दाबशेडे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, अहमदनगर या अधिसूचनेअन्वये 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी दि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , अहमदनगर या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १) व (२ ) आणि नियम , २ (एच) व ( जे) तसेच नियम 
१०७ खालील उपनियम (३), (५), (६), ( ७), ( ९), ( १०), ( ११) ( अपसेट प्राईस व विक्री कायम करणेची तरतूद वगळून) ( १२), ( १३), ( १५), ( १७), 
(१८) व (२०) ब नुसार तसेच कलम ९८ / १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करणेसाठी दिनांक १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ 
मार्च २०१९ पर्यंत त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी सहकारी कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून शक्ती 
प्रदान करीत आहे. 


१ 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकाऱ्यांचे नाव 


nam 


कार्यक्षेत्र 


कामकाज वेळ 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


पूर्ण वेळ 


२ 


अकोले तालुका 
जामखेड तालुका 
कोपरगाव तालुका 


سه 


४ 


श्री . जयसिंग आण्णासाहेब देशमुख 
श्री . महेश महालिंग नवगिरे 
श्री . सुभाष शंकर म्हस्के 
श्री . संजय सोपानराव भुतकर 
श्री . जालिंदर जनार्धन काळे 
श्री . भाऊ दादाभाऊ सातपुते 
श्री . विष्णु दशरथ जाधव 
श्री . गोरक्ष ठकाजी मंडलिक 


५ 


६ 


पूर्ण वेळ 
पूर्ण वेळ 
पूर्ण वेळ 
पूर्ण वेळ 
पूर्ण वेळ 
पूर्ण वेळ 
पूर्ण वेळ 
पूर्ण वेळ 
पूर्ण वेळ 


७ 


८ 


९ 


श्री . जनार्धन पांडुरंग गडाख 


१० 


श्री . अशोक पाटीलबा थोरात 


नगर तालुका 
नेवासा तालुका 
पारनेर तालुका 
पाथर्डी तालुका 
राहुरी तालुका 
राहाता तालुका 
संगमनेर तालुका 
शेवगाव तालुका 
श्रीगोंदा तालुका 
श्रीरामपूर तालुका 
अकोले तालुका 
जामखेड तालुका 
कर्जत तालुका 
कोपरगाव तालुका 


११ 


पूर्ण वेळ 


१२ 


पूर्ण वेळ 
पूर्ण वेळ 


१३ 


१४ 


विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 
तालुका विकास अधिकारी 


अर्ध वेळ 


१५ 


अर्ध वेळ 


१६ 


अर्ध वेळ 


१७ 


अर्ध वेळ 


१८ 


नगर तालुका 


अर्ध वेळ 


श्री . कल्याण केशवराव आढाव 
श्री . सुनिल किसन साळवे 
श्री . प्रदीप बाबुराव पटारे 
श्री . सुभाष काशिनाथ कोटकर 
श्री . दादासाहेब विठ्ठल दहिकर 
श्री . युवराज विनायक तनपुरे 
श्री . कैलास आनंदा गवळी 
श्री . साईनाथ भाऊसाहेब दरेकर 
श्री . बाळासाहेब लक्ष्मण वाकचौरे 
श्री . शंकर सिताराम कांडेकर 
श्री . सुभाष उत्तम वांढेकर 
श्री . मच्छिद्र दत्तात्रय तनपुरे 
श्री . उत्तम कारभारी गुळवे 
श्री . श्रीकांत कैलास गिरी 
श्री . भाऊसाहेब नारायण चेके 
श्री . भरत उद्धवराव इथापे 
श्री . किशोर शिवाजीराव मगर 


१ ९ 


अर्ध वेळ 


२० 


नेवासा तालुका 
पारनेर तालुका 
पाथर्डीतालुका 


अर्ध वेळ 


२१ 


अर्ध वेळ 


२२ 


राहुरी तालुका 


अर्ध वेळ 


२३ 


राहाता तालुका 


अर्ध वेळ 


२४ 


अर्ध वेळ 


२५ 


संगमनेर तालुका 
शेवगाव तालुका 
श्रीगोंदा तालुका 


अर्ध वेळ 


२६ 


अर्ध वेळ 


२७ 


श्रीरामपूर तालुका 


अर्ध वेळ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 


१७ 


परिशिष्ट - चालू 


अ . क्र . 


अधिकाऱ्यांचे नाव 


हुद्दा 


कार्यक्षेत्र 


कामकाज वेळ 


२ 


३ 


४ 


५ 


२८ 


श्री . कैलास लक्ष्मण देशमुख 


कार्यालयीन अधीक्षक 


अकोले 

तालुका 


अर्ध वेळ 


२ ९ 


श्री . दत्तात्रय भागवतराव सरोदे 


कार्यालयीन अधीक्षक 


अर्ध वेळ 


३० 


श्री . सुभाष काशिनाथ नवले 


कार्यालयीन अधीक्षक 


जामखेड तालुका 
कर्जत तालुका 
कोपरगाव तालुका 


अर्ध वेळ 


३१ 


श्री . धोंडीबा दत्तात्रय गावंड 


कार्यालयीन अधीक्षक 


अर्ध वेळ 


३२ 


श्री . संजय चंद्रकांत बर्डे 


कार्यालयीन अधीक्षक 


अर्ध वेळ 


३३ 


श्री . सत्यवान खंडेराव खाटीक 


कार्यालयीन अधीक्षक 


अर्ध वेळ 


अर्ध वेळ 


अर्ध वेळ 


अर्ध वेळ 


नगर तालुका 
नेवासा तालुका 
पारनेर तालुका 
राहुरी तालुका 
राहाता तालुका 
संगमनेर तालुका 
श्रीगोंदा तालुका 
श्रीरामपूर तालुका 
पाथर्डी तालुका 
कर्जत तालुका 


अर्ध वेळ 


३४ श्री . बबन मधुकर शेलार 

कार्यालयीन अधीक्षक 
३५ श्री . संजय कारभारी दुधाट 

कार्यालयीन अधीक्षक 
३६ श्री . शालिग्राम सुर्यभान वाणी 

कार्यालयीन अधीक्षक 
३७ श्री . बाळासाहेब यादवराव शेळके 

कार्यालयीन अधीक्षक 
३८ श्री. सुभाष साहेबराव पाचपुते 

कार्यालयीन अधीक्षक 
३ ९ श्री . आण्णासाहेब नाथाजी म्हस्के 

कार्यालयीन अधीक्षक 
४० श्री . सुधाकर भगवान बारगजे 

इन्स्पेक्टर 
४१ श्री . आश्रु हरिभाऊ ढेरे 

इन्स्पेक्टर 
( १ ) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील. 


अर्ध वेळ 


अर्ध वेळ 


अर्ध वेळ 


अर्ध वेळ 


( २ ) 


( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास , अधिकार 

काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 
( ४) नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी 

शासकीय कोषागारात भरणा करून भरणा केलेल्या चलनांच्या प्रतींसह अहवाल दरमहा संस्थेचे मुख्यालय ज्या ठिकाणी असेल , तेथील 

संबंधित निबंधक कार्यालयास सादर करावे. 
( ५ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वयेविशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई आहे. 
( ६) संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होण्याच्या दृष्टीने संस्थेने 

प्रस्तावातील मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय ज्या 

ठिकाणी असेल तेथील संबंधित सहायक / उपनिबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय कोषागारात जमा करण्यात यावा. 
( ७) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्चवसूल 

करण्यात येऊ नये. 


( ८ ) संदर्भ क्रमांक ६ नुसार जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतर लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता 

केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्याखालील नियमांचे पालन होणे 
आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. 

अनिलकुमार मुं . दाबशेडे, 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, अहमदनगर . 


, 


अहमदनगर , १५ मे २०१८ . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST /2852 /2018.– The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names : 


Sr. No. 


Period 


Name and Designation 

2 


1 


در 


1 


Shri . V. C. Gawai, 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Pimpalgaon . 


Ex -post- facto is sanction to the Earned leave 
for three (3 ) days from 25th April 2018 to 
27th April 2018 suffixing holidays falling on 
28th April 2018 to 1st May 2018 . 
Casual leave on 25th April 2018 is hereby 
cancelled . 


2 


Shri. P. G. Tapadiya , 
Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Satana. 


Ex- post- facto is sanction to the Commuted 
leave for three ( 3 ) days from 24th April 2018 
to 26th April 2018 . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts. 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on leave 
during the above period . 


( 11 ) 


Sr. No. 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period in 
addition to their own duties. 


2 


3 


Shri. V. C. Gawai, 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Pimpalgaon . 


Shri . S. N. Hurgat, 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Pimpalgaon . 


2 


Shri . P. G. Tapadiya , 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Satana . 


Shri. V. A. Avhad, 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Satana . 


S. R. SHARMA , 

District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge, Nashik . 


Nashik , 5th May 2018 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 


१ ९ 


Order 


No. EST / 2680 /2018.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names : 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


1 


2 


3 


Shri. A. S. Tekale , 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik . 


Earned leave for three ( 3 ) days from 2nd 
May 2018 and 4th May 2018 prefixing holidays 
falling on 28th April 2018 to 1st May 2018 
with permission to leave headquarter with 
effect from 27th April 2018 after office hours 
to 5th May 2018 before office hours . 


2 


Smt. K. M. Pingle , 
4th Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , Nashik . 


Earned leave for four ( 4 ) days from 24th April 
2018 and 27th April 2018 suffixing holidays 
falling on 28th April 2018 to 1st May 2018 
with permission to leave headquarter with 
effect from 28th April 2018 after office hours 
to 2nd May 2018 before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts. 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on leave 
during the above period . 

( 11) 
Sr. No. Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is 
kept during the leave period in 

addition to their own duties . 
2 


1 


3 


1 


Shri . A. S. Tekale , 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , Nashik . 


Smt. G. K. R. Tandon , 
10th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
27th April 2018 after office hours to 28th April 2018 
after office hours . 
Smt. P. S. Apte , 
9th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
28th April 2018 after office hours to 29th April 2018 
after office hours . 
Smt. D. V. Dedhia , 
8th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
29th April 2018 after office hours to 2nd May 2018 
after office hours . 
Smt. K. M. Pingle , 
4th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
2nd May 2018 before office hours to 5th May 2018 
before office hours . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 


(II ) - contd. 


1 


2 


3 


N 


Smt. K. M. Pingle , 
4th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik . 


, 


Smt. S. R. Bhor, 
6th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
24th April 2018 to 27th April 2018. 
Smt . G. K. R. Tandon, 
10th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
27th April 2018 after office hours to 28th April 2018 
after office hours . 
Smt . P. S. Apte, 
9th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
28th April 2018 after office hours to 29th April 2018 
after office hours . 
Smt . D. V. Dedhia, 
8th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
29th April 2018 after office hours to 2nd May 2018 
after office hours . 

S. R. SHARMA , 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 2nd May 2018 . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


रजेवर गेले नसते , तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -५ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 


, 


आदेश 


असते . 


वि . वा . 


हुड , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

अहमदनगर. 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १४७/ सन २०१८.- श्री. आर. एम . कुलकर्णी, 
तर्थजिल्हा न्यायाधीश-५ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
यांची दिनांक ८ मे २०१८ ते दिनांक ११ मे २०१८ रोजीची एकूण 
४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक ७ मे २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे. 


अहमदनगर , ३ 


मे 


२०१८ . 


१४ 


मे 


२०१८ 


प्रभारीजिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर. एम. कुलकर्णी यांना तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -५ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-५ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


५ 


श्री . आर. एम . कुलकर्णी, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-५ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती के . के . पाटील , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवणेत 
येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ९ ४/ सन २०१८.- श्री . पी . पी . केस्तीकर , 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, अहमदनगर यांची दिनांक २ मे 
२०१८ ते दिनांक ५ मे २०१८ रोजीची एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ३० एप्रिल २०१८ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ७ मे २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. पी . पी. केस्तीकर यांना सचिव , जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा विधी सेवा 
प्राधिकरण, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


, 


श्री . आर. एम . कुलकर्णी, तर्थजिल्हा न्यायाधीश-५ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 


२१ 


कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


श्री . पी . पी . केस्तीकर , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती जे. एम . परदेशी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवणेत येत आहे. 

श्री . पी . पी . केस्तीकर , सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , अहमदनगर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , २६ एप्रिल २०१८ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . एन . कोकाटे यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, पारनेर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती पी . एन. कोकाटे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
पारनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक २३ एप्रिल २०१८ रोजीपासून ते दिनांक २९ एप्रिल 
२०१८ रोजीपर्यंत श्री . एम. ए. पठाण , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, पारनेर यांचेकडे व दिनांक ३० एप्रिल २०१८ रोजीपासून ते 
दिनांक २ मे २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री. ए. एम . पाटणकर , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पारनेर यांचेकडे ठेवणेत येत आहे. 


आदेश 


श्रीमती पी . एन. कोकाटे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पारनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , 
तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पारनेर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


अहमदनगर , २१ एप्रिल २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १४८ / सन २०१८.- श्री . पी . एस . चांदगुडे , 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अहमदनगर यांची दिनांक २ मे २०१८ ते 
दिनांक ४ मे २०१८ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २ मे २०१८ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ५ मे २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . एस . चांदगुडे यांना मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. 
तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . पी . एस . चांदगुडे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . 
जी . व्ही . देशपांडे, ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
यांचेकडे ठेवणेत येत आहे. 

श्री . पी. एस. चांदगुडे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 

मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 

सु . व्यं . माने , 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-१ व 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर . 
अहमदनगर , २६ एप्रिल २०१८ . 


५ 


, 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४०/ सन २०१८.- श्रीमती के . एस . नावंदर , 
वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक २३ 
एप्रिल २०१८ ते दिनांक २५ एप्रिल २०१८ 

रोजीची 

एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २३ एप्रिल 
२०१८ रोजीपासून ते दिनांक २६ एप्रिल २०१८ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . एस. नावंदर यांना ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


. 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिक्ति सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


श्रीमती के . एस . नावंदर , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती पी . एन . ढाणे , १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवणेत येत आहे . 


आदेश 


श्रीमती के. एस. नावंदर , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , २१ एप्रिल २०१८ . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ८८ / सन २०१८.- श्रीमती पी . एन. कोकाटे , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पारनेर यांची दिनांक 
२३ एप्रिल २०१८ ते दिनांक २७ एप्रिल २०१८ रोजीची एकूण 
५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ रोजीपासून ते दिनांक २ मे २०१८ रोजी 


, 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 


आदेश 


तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


अहमदनगर , २३ एप्रिल २०१८ . 


२०१८ रोजीची 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १६१/ सन २०१८.- श्रीमती ए . एस. वानखेडे, 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी यांची दिनांक 

१ ९ मार्च 

२०१८ 
ते दिनांक 

२० मार्च 

एकूण २ दिवसांची वैद्यकीय रजा 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक १७ मार्च 
२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २१ मार्च २०१८ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/१६१/ सन २०१८.- श्रीमती ए. एस. वानखेडे, 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यांची दिनांक २० एप्रिल 
२०१८ रोजीची १ दिवसाची वाढीव अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येत आहे. तसेच सदर कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए. एस. वानखेडे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


१ 


श्रीमती ए. एस. वानखेडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती जे . पी . सरपाते , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी 
यांचेकडे ठेवणेत येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए. एस . वानखेडे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


, 


श्रीमती ए. एस . वानखेडे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी 
ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या नसत्या , तर 
त्या दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


श्रीमती ए. एस . वानखेडे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . डी . जी . पटवे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 

पाथर्डी 
यांचेकडे ठेवणेत येत आहे. 


, 


अहमदनगर , २१ एप्रिल २०१८ . 


श्रीमती ए. एस . वानखेडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी 
ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वाढीव अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , 
तर त्या दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , २३ एप्रिल २०१८ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा / ६०/ सन २०१८.- श्रीमती व्ही . बी. पाटील , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा यांची दिनांक २४ एप्रिल 
२०१८ ते दिनांक २६ एप्रिल २०१८ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २३ एप्रिल २०१८ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २७ एप्रिल २०१८ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती व्ही . बी . पाटील यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


५ 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ९ ६ / सन २०१८.- श्री . के . एस. कायंगुडे , 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांची दिनांक २ मे २०१८ ते 
दिनांक ५ मे २०१८ रोजीची एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २७ एप्रिल २०१८ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ७ मे २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . के . एस. कायंगुडे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


, 


. 


श्रीमती व्ही . बी . पाटील , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . आर. बी . कुलकर्णी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, श्रीगोंदा यांचेकडे ठेवणेत येत आहे. 


स्तर , 


. 


श्रीमती व्ही . बी . पाटील , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , 


श्री . के. एस. कायंगुडे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रीगोंदा 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा न्यायीक कार्यभार 
श्री . एम . आर . जाधव , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्रीमती व्ही . बी. पाटील , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 


२३ 


सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे. 


श्रीमती आर. व्ही . मोहीते, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती 
जे . एम . परदेशी, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यांचेकडे ठेवणेत येत आहे. 


श्री . के . एस. कायंगुडे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


श्रीमती आर. व्ही . मोहीते, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर ह्या 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिल्या असत्या . 


अहमदनगर , २५ एप्रिल २०१८ . 


अहमदनगर , ३ 


मे 


२०१८ . 


आदेश 


आदेश 


५ 


२०१८ रोजीची 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ६०/ सन २०१८.- श्रीमती व्ही . बी. पाटील , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांची दिनांक २ मे २०१८ 
ते दिनांक ५ मे २०१८ रोजीची एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २ मे २०१८ रोजी दुपारी 
१२.०० वाजेपासून ते दिनांक ७ मे २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती व्ही. बी . पाटील यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०७/ सन २०१८.- श्रीमती टी . एम . देशमुख 
नाईक , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची 
दिनांक २ मे २०१८ ते दिनांक ४ मे 

एकूण ३ 

दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती टी . एम . देशमुख- नाईक यांना ८ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ८ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले 
होते. 


, 


. 


. 


. 


३ 


श्रीमती व्ही . बी . पाटील, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . आर. बी. कुलकर्णी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , श्रीगोंदा यांचेकडे ठेवणेत येत आहे. 

श्रीमती व्ही . बी . पाटील , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , 
तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


श्रीमती टी . एम. देशमुख- नाईक , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एस. पी. नलगे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवणेत आला होता. 


, 


. 


, 


श्रीमती टी . एम . देशमुख -नाईक , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , ५ मे २०१८ . 


अहमदनगर , २ मे २०१८ . 


आदेश 


आदेश 


९ 


मे 


२०१८ रोजीची 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ८२/ सन २०१८.- श्रीमती आर. व्ही . मोहीते , 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर यांची दिनांक ५ मे २०१८ ते दिनांक 

एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ४ मे २०१८ रोजी कार्यालयीन 
वेळनंतर ते दिनांक १० मे २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


७ 


मे 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १५५/ सन २०१८.- श्री . एस . डी . पाटील , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 

२०१८ ते दिनांक ९ मे २०१८ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ५ मे २०१८ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १० मे २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . डी . पाटील यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर. व्ही . मोहीते यांना मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 


श्री . एस . डी . पाटील , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . डी . एस . कोलते , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. आर . सोलापुरे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहाता या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर, राहाता या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले होते. 


श्री . एस. डी . पाटील , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


, 


श्री . ए. आर. सोलापुरे , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहाता 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस . पी . भोसले, दुसरे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, 
राहाता यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता. 


वि . वा . 


हुड , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर . 


अहमदनगर , 


५ मे 


२०१८ . 


श्री . ए. आर. सोलापुरे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहाता 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, राहाता या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


अहमदनगर , १० मे २०१८ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा.-- शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी/ २०० ९ /प्र.क्र .१४१ / का - तीन , 

मंत्रालय , मुंबई-३२ , दिनांक ऑक्टोबर २०१० . 


२२ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ ३५५७/ सन २०१८.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे. 


- 


मे 


२०१८ रोजीची 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / ११३/ सन २०१८.- श्री . जी . जी . इटकळकर , 
आठवे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१४ मे २०१८ ते दिनांक १७ 

एकूण चार दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ११ मे 
२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १८ मे २०१८ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


ते 


श्रीमती एस. व्ही . फुलबांधे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, मनमाड शहर यांना संदर्भीय शासन निर्णयामध्ये 
नमूद केल्यानुसार ३० दिवसांची अर्जित रजा फक्त रजा रोखीकरणाकरिता 
दिनांक १ एप्रिल २०१८ ३१ 

मार्च २०२० या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात 
अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे . 

सदर आदेशाची नोंद श्रीमती एस . व्ही . फुलबांधे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, मनमाड शहर यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 

सुर्यकांत सो . शिंदे, 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . जी . जी . इटकळकर यांना आठवे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत आठवे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


प्रमुख जिल्हा व 


सत्र न्यायाधीश , नाशिक . 


नाशिक , ७ मे २०१८ . 


श्री . जी . जी . इटकळकर , आठवे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . पी . मोदी, पाचवे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


. 


प्रभारीजिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


श्री . जी . जी . इटकळकर , आठवे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते आठवे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४५/ सन २०१८.- श्री . ए . आर . सोलापुरे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहाता यांची दिनांक ६ मे २०१८ 
ते दिनांक ८ मे २०१८ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


अहमदनगर , १० मे २०१८ . 


८ 


२५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 
आदेश 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/९ ०/ सन २०१८.- श्री . पी. के . अहिर, दुसरे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांची दिनांक २८ मे 
२०१८ ते दिनांक २ जून २०१८ रोजीची एकूण सहा दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 

२७ २०१८ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ४ जून २०१८ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


मे 


क्रमांक सनिपा / वि -३ / नों.रद्द आ . / ९ ७२/ सन २०१८.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारान्वये मी , सुखदेव सुर्यवंशी , सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , पारनेर , तालुका पारनेर , जिल्हा अहमदनगर असा 
आदेश देतो की , या कार्यालयाने नोंदणी क्रमांक एएनआर/ पीएनआर / 
जीएनएल / ४२६६/ २०१२ , दिनांक १० डिसेंबर २०१२ अन्वये नोंदणी 
केलेल्या सहारा बेरोजगार व स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , 
निघोज, तालुका पारनेर , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे अवसायनाचे 
कामकाज कायद्यातील तरतुदीनुसार पूर्ण झालेले असल्याने संस्थेची 
नोंदणी रद्द करीत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री. पी . के . अहिर यांना दुसरे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दुसरे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


सदर संस्था दिनांक १६ एप्रिल २०१८ पासून विघटित झाली आहे 
असे समजण्यात येऊन ती एक व्यक्तीभूत संस्था निगमनिकाय म्हणून 
अस्तित्वात असल्याचे बंद होईल . 


श्री . पी . के. अहिर , दुसरे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
श्रीगोंदा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती व्ही . बी . पाटील , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , श्रीगोंदा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


सदर आदेश माझी सही व कार्यालयाची मोहर यासह आज 
दिनांक १६ एप्रिल २०१८ रोजी निर्गमित केले आहे . 


पारनेर , १६ एप्रिल २०१८ . 


. 


श्री . पी . के . अहिर , दुसरे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर 
ते दुसरे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते. 


आदेश 


, 


अहमदनगर , ११ मे २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक सनिपा/ वि -३/ नों.रद्द आ ./ ९ ७५ / सन २०१८.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारान्वये मी , सुखदेव सुर्यवंशी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पारनेर , तालुका पारनेर , जिल्हा अहमदनगर असा 
आदेश देतो की , या कार्यालयाने नोंदणी क्रमांक एएनआर / पीएनआर/ 
एलएफटी/ १३२३/ १ ९९ १ , दिनांक १८ जुलै १९९ १ अन्वये नोंदणी 
केलेल्या लाल बहादूर शास्त्री उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था 
मर्यादित, म्हस्केवाडी, तालुका पारनेर , जिल्हा अहमदनगर या 
संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज कायद्यातील तरतुदीनुसार पूर्ण झालेले 
असल्याने संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 


मे 


ते 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १३७/ सन २०१८.- श्रीमती के . पी . राठौर , 
चौथे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर ह्या दिनांक २२ 
२०१८ ते दिनांक 

३१ ऑगस्ट २०१८ 

पर्यंत विनावेतन रजेवर असल्यामुळे 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक 

२२ मे २०१८ रोजीपासून 
दिनांक ३ जून २०१८ रोजीपर्यंत श्री . बी . एन . चिकणे, तिसरे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक ४ जून २०१८ 
रोजीपासून ते दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजीपर्यंत श्री . पी. पी. मोदी, 
पाचवे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे. 


. 


सदर संस्था दिनांक १६ एप्रिल २०१८ पासून विघटित झाली आहे 
असे समजण्यात येऊन ती एक व्यक्तीभूत संस्था निगमनिकाय म्हणून 
अस्तित्वात असल्याचे बंद होईल . 


सदर आदेश माझी सही व कार्यालयाची मोहर यासह आज 
दिनांक १६ एप्रिल २०१८ रोजी निर्गमित केले आहे. 


पि . रा . भावके- पाटील , 

प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर . 


सुखदेव सुर्यवंशी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पारनेर , 

जिल्हा अहमदनगर . 


अहमदनगर , १० मे २०१८ . 


पारनेर , १६ एप्रिल २०१८ . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 


आदेश 


या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे, 
असे समजण्यात येऊन ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे 
बंद झाली आहे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


दिंडोरी, 


३१ मार्च 

२०१८ . 


क्रमांक वि -३ / श्रीनिवासबहु.संस्था/ कलम २१/ आदेश/ ४२४ / सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , महेश भडांगे, सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( आऊयो), दिंडोरी संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 
एनएसके / डीडीआय/ जीएनएल/ सी/ १२१५/ सन २०० ९, दिनांक १० नोव्हेंबर 
२००९ अन्वये नोंदणी झालेली श्रीनिवास बहुउद्देशीय सहकारी 
संस्था मर्यादित , ओझे, तालुका दिंडोरी ( अवसायनात) , जिल्हा 
नाशिक या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 

या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे , 
असे समजण्यात येऊन ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे 
बंद झाली आहे. 


. 


आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


क्रमांक वि -३/ धनलक्ष्मी शेतीमाल / कलम २१ / आदेश / ४१ ९ / सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, महेश भडांगे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( आऊयो), दिंडोरी संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 
एनएसके / डीडीआय /पीआरजी/(ए)/ १२०३/ सन २०१२, दिनांक १२ जुलै 
२०१२ अन्वये नोंदणी झालेली धनलक्ष्मी शेतमाल, भाजी, फळे 
उत्पादक व प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्यादित , दिंडोरी ( अवसायनात ) 
या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 


दिंडोरी, 


३१ मार्च 

२०१८ . 


आदेश 


या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे, 
असे समजण्यात येऊन ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे 
बंद झाली आहे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


क्रमांक वि -३/ सिद्धीविनायक / कलम २१ / आदेश/ ४२१ / सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , महेश भडांगे, सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( आऊयो), दिंडोरी संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 
एनएसके / डीडीआय/पीआरजी/(ए)/१२०४ / सन २०१३ , दिनांक २६ मार्च 
२०१३ अन्वये नोंदणी झालेली श्री सिद्धीविनायक शेतमाल, भाजी, 
फळे उत्पादक व प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्यादित , मोहाडी 
( अवसायनात ) या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 

या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे , 
असे समजण्यात येऊन ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे 
बंद झाली आहे. 


दिंडोरी , 


३१ मार्च 

२०१८ . 


आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


- 


क्रमांक वि -३ / इच्छामणी भाजीपाला/ कलम २१/ आदेश / ४२०/ सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , महेश भडांगे, सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( आऊयो), दिंडोरी संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 
एनएसके / डीडीआय/ जीएनएल / ( सी)/ १२०८ / सन २००१, दिनांक १९ 
जुलै २००१ अन्वये नोंदणी झालेली इच्छामणी सहकारी भाजीपाला 
फळे- फुले उत्पादक व पुरवठा संस्था मर्यादित, मोहाडी ( अवसायनात ) 
या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 


दिंडोरी, ३१ मार्च २०१८ . 


आदेश 


या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे, 
असे समजण्यात येऊन ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे 
बंद झाली आहे. 


, 


क्रमांक वि -३/ अंजनीबहु.ग्रा.संस्था/ कलम २१/ आदेश/ ४२२/ सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, महेश भडांगे, सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( आऊयो) , दिंडोरी संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 
एनएसके / डीडीआय / जीएनएल /( सी )/ १२१८/ सन २०११ , दिनांक ३ मे 
२०११ अन्वये नोंदणी झालेली अंजनी ग्रामीण बहुउद्देशीय सहकारी 
संस्था मर्यादित , वणी ( अवसायनात ) या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत 
आहे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


दिंडोरी , ३१ मार्च २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १ ९४० 


२७ 


आदेश 


आदेश 


सहायक 


क्रमांक वि -३ / जय योगेश्वरपाणीवापर / कलम २१/ आदेश / ४२३ / सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , महेश भडांगे, 
निबंधक , सहकारी संस्था ( आऊयो), दिंडोरी संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 
एनएसके / डीडीआय/ आरएसआर/( एन.सी.)/१२२१ / सन २००३, दिनांक 
१६ सप्टेंबर २००३ अन्वये नोंदणी झालेली जय योगेश्वर पाणीवापर 
सहकारी संस्था मर्यादित, मोहाडी ( अवसायनात ) या संस्थेची नोंदणी 
रद्द करीत आहे . 


क्रमांक वि -४/ एनएसके / डीडीआय / एलएफटी / १२६५/ ५९ ३ / सन 
२०१८.- आंबेश्वरी माता आदिवासी उपसा जलसिंचन सहकारी 
संस्था मर्यादित, कवडासर , तालुका दिंडोरी , जिल्हा नाशिक ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / 
डीडीआय /एलएफटी/ १२६५/ सन २०१८ , दिनांक २ मे २०१८ असा 
आहे . 


- 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण उपसा जलसिंचन संस्था असे करण्यात आल्याचे 
याद्वारे जाहीर करीत आहे. 


या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे, 
असे समजण्यात येऊन ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे 
बंद झाली आहे. 


महेश भडांगे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( आउयो), दिंडोरी , 

जिल्हा नाशिक . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


दिंडोरी , 


दिंडोरी , २ मे २०१८ . 


३१ मार्च 

२०१८ . 


, 


उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


- 


क्रमांक वि -३ / सद्गुरूकृपामजूर / अवसायन/ अंतिम आदेश/ २१४ / सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
(१) ( क) ( दोन ) व ( चार) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
महेश भडांगे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( आऊयो), दिंडोरी , 
जिल्हा नाशिक सद्गुरूकृपा वडार समाज सहकारी संस्था मर्यादित , 
जोपूळ , तालुका दिंडोरी, जिल्हा नाशिक या संस्थेचा कारभार 
गुंडाळण्याचा अंतिम आदेश कायम करीत आहे. तसेच महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १) अन्वये सदर 
संस्थेवर परिसमापक ( अवसायक ) म्हणून श्री . ए. पी . काकड , 
सहकार अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) अधीन सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( आउयो), दिंडोरी यांची नेमणूक करीत आहे . 


क्रमांक एएनआर / एसएनआर/ सीओएम / ३८३०/ ६० ९ / सन 
२०१८.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर 
धनलक्ष्मी सहकारी ग्राहक संस्था मर्यादित , तालुका संगमनेर , 
जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ सीओएम/ 
३८६० / सन २०१८ , दिनांक २ मे २०१८ असा आहे आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण ग्राहक संस्था असे आहे . 


जयेश एस . आहेर , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , संगमनेर , 

जिल्हा अहमदनगर . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( २) 
व नियम , १९ ६१ चे नियम ८ ९ ( २) अनुसार उपरोक्त संस्थेच्या ज्या 
मालमत्तेवर , वस्तूवर आणि जिचा अधिकार आहे असे आढळून येईल , 
ती मालमत्ता वस्तू किंवा तो दावा, तसेच संस्थेच्या धंद्यासंबंधातील 
पुस्तके , कागदपत्रे व इतर दस्तऐवज यांच्या अभिरक्षा व नियंत्रण हे 
अवसायकांच्या स्वाधीन करावे. 


संगमनेर , २ मे २०१८ . 


प्रमुखजिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


हा आदेश आज दिनांक ७ मार्च २०१८ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे. 


दिंडोरी , 


७ 


मार्च 

२०१८ . 


. 


. 


क्रमांक बी -२/ एमएच-२० ९ ६/ ९ ६१ / सन २०१८. - श्री . महेंद्र बन्सिलाल 
पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, धडगाव- अक्राणी, जिल्हा नंदुरबार यांना दिनांक ४ एप्रिल २०१८ 
ते दिनांक २७ एप्रिल २०१८ पावेतो अशी एकूण २४ दिवसांची परिवर्तित 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 


३ 


पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


रजा व दिनांक ३ एप्रिल २०१८ कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
२ मे २०१८ पावेतो (दिनांक २८ , २९ , ३० एप्रिल २०१८ व १ मे २०१८ 
अनुक्रमे चौथा शनिवार व रविवार , बुद्ध पौर्णिमा व महाराष्ट्र दिन या 
सुट्ट्यांसह ) मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीस याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी 
देण्यात येत आहे. 


श्री . श्रीकांत पद्माकर गोंधळेकर, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . आर. एस . गुप्ता , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार यांनी जिल्हा 
न्यायालय-१ , शहादा यांचे कार्यभारासह सांभाळावा. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . महेंद्र बन्सिलाल पाटील यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , धडगाव 
अक्राणी, जिल्हा नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धडगाव - अक्राणी, जिल्हा नंदुरबार या पदी 
पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . श्रीकांत पद्माकर गोंधळेकर , 
तर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते तर्थजिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


अभय एस. वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 


, 


श्री . महेंद्र बन्सिलाल पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धडगाव - अक्राणी, जिल्हा नंदुरबार यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एम . जी . मोरे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, तळोदा, जिल्हा नंदुरबार यांनी सांभाळला होता. 

श्री . महेंद्र बन्सिलाल पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धडगाव- अक्राणी, जिल्हा नंदुरबार यांनी 
रजेवरून परत आल्यानंतर ते कामावर रुजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे 
वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र दिनांक ३ मे २०१८ रोजी 
सादर केले आहे. 


नंदुरबार , ९ मे २०१८ . 


जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 


वाचावे.- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 


१ ९ ६० चे 


कलम 


२१ . 


- 


, 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . महेंद्र बन्सिलाल पाटील , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धडगाव 
अक्राणी, जिल्हा नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित 
रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धडगाव- अक्राणी, जिल्हा नंदुरबार या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
नंदुरबार , ३ २०१८ . 


( २ ) चेअरमन / मानद सचिव , महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी 

व ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड , जिल्हा शाखा जळगाव 
नोकरांची सहकारी पतपेढी लिमिटेड , जळगाव यांचेकडील 
जा . क्र . / वि.सभा/ २०१७-१८ , दिनांक 

२० 

डिसेंबर २०१७ 


चा प्रस्ताव . 


मे 


( ३) या कार्यालयाकडील जा . क्र . कायदा/ म.रा.स.कृ व 

ग्रा.वि.बँक लिमिटेड , शा.जळ.नो.सह.पत./ नों रद्द / सन 
२०१८ , दिनांक ३ जानेवारी २०१८ रोजीचे पत्र. 


आदेश 


( ४ ) चेअरमन , महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी व ग्रामीण 

विकास बँक लिमिटेड , जिल्हा शाखा जळगाव नोकरांची 
सहकारी पतपेढी लिमिटेड , जळगाव यांचेकडील जा . 
क्र . / वि.सभा ./ २०१७-१८ / HD , दिनांक ११ जानेवारी 
२०१८ चे पत्र . 


- 


मे २०१८ 


ते २३ 


मे २०१८ 


क्रमांक बी -२/ एमएच-५११/ १०१७/ सन २०१८. - श्री . श्रीकांत पद्माकर 
गोंधळेकर , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
शहादा यांना दिनांक १ ९ 

पावेतो अशी 

एकूण 
५ दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक १८ मे २०१८ कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक २४ मे २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . श्रीकांत पद्माकर गोंधळेकर यांना 
तर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
तर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा या पदी 


( ५ ) या कार्यालयाकडील जा.क्र . कायदा/ म.रा.स.कृ . व 

ग्रा.वि.बँक लि.शा.जळ.नों.सह.पत./ नों.रद्द/ सन २०१८ , 
दिनांक २२ जानेवारी २०१८ रोजीचे पत्र . 


( ६) प्रमाणित लेखापरीक्षक , श्री . सुनिल रघुनाथ माळी 

यांचेकडील पत्र दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ सोबत 
प्राप्त दिनांक १ एप्रिल २०१७ ते ३१ डिसेंबर २०१७ 
या कालावधीचा लेखापरीक्षण अहवाल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 


२ ९ 


आदेश 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक युआरबी -२/ कायदा / म.रा.कृषि व ग्रा.वि.बँक नोक.पत / 
क . २१/ नों . रद्द / आदेश/ १४३२/ सन २०१८.- मी , विशाल जाधवर , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, जळगाव मला महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त असलेल्या 
अधिकारानुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी व ग्रामीण विकास 
बँक लिमिटेड, जिल्हा शाखा जळगाव , नोकरांची सहकारी पतपेढी 
मर्यादित , जळगाव नोंदणी क्रमांक जेजीए/बँक १०६, दिनांक २१ मे 
१ ९ ६६ या संस्थेची नोंदणी उपरोक्त निष्कर्षांच्या आधारे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
नोंदणी रद्द करीत आहे. या आदेशाच्या दिनांकापासून सदरची संस्था 
विसर्जित झालेली आहे , असे समजण्यात यावे व ती संस्था निगमनिकाय 
असल्याचे बंद होईल . 


क्रमांक वि -१ / योगक्षेमहौसिंग / क . २१/ नों . रद्द/ ६०२/ सन २०१८. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदींचा वापर करून मी , डॉ . प्रिया दळणर, उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , नाशिक तालुका , नाशिक या आदेशान्वये योगक्षेम 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , नाशिक , तालुका 

जिल्हा 
नाशिक एनएसके / एचएसजी/( टीसी)/ ६०७/ सन १९ ७६, दिनांक २९ 
जुलै १ ९ ७६ या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून 
सदर आदेशाचे दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे 
समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल. 


१ 


ते 


५ 


सदरचा आदेश आज दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी माझे सही 
व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नंदुरबार , २२ फेब्रुवारी २०१८ . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १४ मार्च २०१८ रोजी माझे सही, 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे. 


आदेश 


विशाल जाधवर , 

जिल्हा उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था , जळगाव . 


जळगाव, १४ मार्च २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक वि -९/कृउबास/ प्रशासक/ नियुक्ती/ आदेश /१८८१/ सन 
२०१८.- महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन ) 
अधिनियम , १९ ६३ चे कलम १५- अ (१) अन्वये मी , शिवपुरी यादव 
पुरी , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नंदुरबार मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समिती, अक्कलकुवा , 
जिल्हा नंदुरबार या बाजार समितीचे कामकाज पहाण्यासाठी 
श्री . आर . एम . पाटील , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , तळोदा , 
तालुका तळोदा, जिल्हा नंदुरबार यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती 
करीत आहे . 


क्रमांक वि -१/ एनएसके / एचएसजी/( टीसी)/ ५७३७/ ६५२ / सन 
२०१८.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , नाशिक 
याद्वारे बालाजी विहार , ए-१ को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 
लिमिटेड , अशोकस्तंभ , नाशिक ही संस्था नाशिक महानगरपालिका 
हद्दीतील सिटी सर्व्हे नंबर ६२१७ ते ६२२६ मधील फायनल प्लॉट 
नंबर ११ ९/ १ व ११ ९/ २ टीपीएस वन , नाशिक सर्व्हे नंबर 
६६ ९/ ३ यांचे एकत्रित क्षेत्रफळ ३९७७.९९ चौ. मी . या मिळकतींमधील 
बालाजी विहार , ए-१, या ७८ ९.६५ चौ . मी . या मिळकतीवरील 
इमारतीमधील सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून तिचे उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके / एचएसजी/( टीसी)/ 
५७३७/ सन २०१८ , दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ असा आहे . 


सदर बाजार समितीचा प्रशासक यांनी पदभार तत्काळ घेऊन तसा 
अहवाल या कार्यालयास सादर करावा . 


नाशिक , २८ फेब्रुवारी २०१८ . 


सदर आदेश आज दिनांक २ मे २०१८ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


आदेश 


शिवपुरी यादव पुरी , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नंदुरबार . 


क्रमांक वि -१/ एनएसके / एचएसजी/( टीसी)/ ५७३८ / ९ ६३ / सन 
२०१८.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , नाशिक 
याद्वारे गजानन हाईटस् को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
नरहरीनगर, पाथर्डी, नाशिक ही संस्था मौजे पाथर्डी शिवारातील 
सर्व्हे नंबर ३१३/१/२ मधील प्लॉट नंबर ३१, ३२ व ३३ या तिन्ही 
प्लॉटचे एकूण क्षेत्र ५६ ९.९ ३ 

चौ . मी . मिळकतीवरील सभासदांसाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 


नंदुरबार , २ मे २०१८ . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 


आदेश 


. 


नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ 
चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून तिचे 
उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे 
याद्वारे जाहीर करीत आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके / एचएसजी/( टीसी)/ 
५७३८ / सन २०१८ , दिनांक २६ मार्च २०१८ असा आहे. 


नाशिक , 


क्रमांक वि -१/ एनएसके /एचएसजी/ ( टीसी )/ ५७४१/ १४१२/ सन 
२०१८.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक तालुका , नाशिक 
याद्वारे नियोजित साई शांतीभवन को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 
लिमिटेड, संसरी, देवळाली कँटोनमेंट बोर्ड, नाशिक ही संस्था मौजे 
संसरी शिवारातील सर्व्हे नंबर २३ - ब यांसी एकूण क्षेत्र ३६००.०० 
चौ . मी . मिळकतीवरील सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० अन्वये तिचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून तिचे उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत 
आहे. 


२६ 

मार्च २०१८ . 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके/( टीसी) / ५७४१ / 
सन २०१८ , दिनांक १४ मे २०१८ असा आहे. 


नाशिक , १४ मे २०१८ . 


क्रमांक वि- q/ एनएसके / एचएसजी/( टीसी)/ ५७३ ९/ ९ ७० / सन 
२०१८.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका, नाशिक 
याद्वारे राज रेसिडेन्सी - बी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 
लिमिटेड , पाथर्डी, नाशिक ही संस्था मौजे पाथर्डी शिवारातील सर्व्ह 
नंबर ३२०/२/१/१/८ मधील प्लॉट नंबर ८ व ९ या दोन्ही प्लॉटचे 
एकूण क्षेत्र ८३८.६२ चौ . मी . मिळकतीवरील इमारतींसाठीच्या 
सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९ ६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
असून तिचे उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात 
आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे. 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके/ एचएसजी/(टीसी)/ 
५७३९ / सन २०१८ , दिनांक २७ मार्च २०१८ असा आहे . 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एचएसजी /( टीसी) / ५७४२/ १४४७/ सन 
२०१८.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , नाशिक 
याद्वारे नियोजित नवकार को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 
लिमिटेड , बेलतगव्हाणरोड , लॅमरोड , देवळाली कॅम्प, नाशिक ही 
संस्था मौजे बेलतगव्हाण सर्व्हे नंबर २ ९ / १ + २ + ३ + ९ - अ +१९ - ब + १० 
ब + १२/ ८ यांसी क्षेत्र ४५००.०० चौ . मी . या मिळकतीवरील रो 
हाऊसेसधारक सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून तिचे उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे. 


नाशिक , 


२७ मार्च 

२०१८ . 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके / एचएसजी/( टीसी)/ 
५७४२/ सन २०१८ , दिनांक १५ मे २०१८ असा आहे . 


क्रमांक वि -१/ एनएसके / एचएसजी/ (टीसी) / ५७४० / १०८ ९ / सन 
२०१८.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक तालुका , नाशिक 
याद्वारे भावदिप सोनल को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, 
अशोकस्तंभ , नाशिक ही संस्था मौजे नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर 
६ ९ २/ १/ १७ मधील प्लॉट नंबर १६ यांसी क्षेत्र ४७२.३२ चौ . मी . व 
सर्व्हे नंबर ६ ९ २/ १/ १८ मधील प्लॉट नंबर १७ यांसी क्षेत्र ४७२.३२ 
चौ . मी . या दोन्ही प्लॉटचे एकूण क्षेत्र ९ ४४.६४ चौ . मी . या 
मिळकतीवरील इमारतीसाठीच्या सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये 
तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून तिचे उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत 
आहे. 


डॉ . प्रिया दळणर , 

उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , 

नाशिक . 


नाशिक, १५ मे २०१८ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी/(टीसी)/ 
५७४०/ सन २०१८ , दिनांक ३ एप्रिल २०१८ असा आहे . 


- 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / ७०० / सन २०१८.- मी , अशोक 
डी . बागल, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव 
अधिसूचित करतो की , नियोजित फिरस्ती आई बंजारा महिला 
बंदिस्त शेळी -मेंढी व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , सोनगाव 
खेर्डे, तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 


नाशिक, ३ एप्रिल २०१८ . 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 


३१ 


सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था असून तिचे उपवर्गीकरण अन्य कृषि 
संस्था असे आहे. 


अधिसूचित करतो की , नियोजित दिपिका महिला बंदिस्त शेळी 
मेंढी व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , जामनेरपुरा , तालुका 
जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम 
( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था 
असून तिचे उपवर्गीकरण अन्य कृषि संस्था असे आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेएमएनआर / एजीआर / 
( ओ) ( डी )/ ८२६/ २०१८ , दिनांक १९ २०१८ असा आहे. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन / एजीआर /( ओ)( डी )/ 
८२४/२०१८ , दिनांक १ ९ मे २०१८ असा आहे . 


जळगाव , 


१ ९ 


मे 


२०१८ . 


मे 


जळगाव , 


१ ९ 


मे 


२०१८ . 


आदेश 


आदेश 


, 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार/ ७०४ / सन २०१८.- मी , अशोक 
डी. बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव 
अधिसूचित करतो की , नियोजित धनगर महिला बंदिस्त शेळी-मेंढी 
व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , बर्डी, तालुका चोपडा, जिल्हा 
जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे 
नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था असून तिचे 
उपवर्गीकरण अन्य कृषि संस्था असे आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीपीडी/ एजीआर/( ओ)( डी)/ 
८२५/२०१८ , दिनांक १९ मे २०१८ असा आहे . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / ७११/ सन २०१८.- मी , अशोक 
डी . बागल, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव 
अधिसूचित करतो की , नियोजित रोनक दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित, वाघळुद खुर्द, तालुका धरणगाव , जिल्हा जळगाव 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ 
चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात 
आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० 
( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था असून तिचे उपवर्गीकरण 
अन्य कृषि संस्था आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ डीएचएन/ एजीआर/( ओ)( डी )/ 
८२८/२०१८ , दिनांक १९ मे २०१८ असा आहे. 


जळगाव , १ ९ 


मे 


२०१८ . 


आदेश 


अशोक डी . बागल , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध) , 


जळगाव . 


जळगाव , 


१ ९ 


मे 


२०१८ . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव/ सहकार / ७०६/ सन २०१८.- मी , अशोक 
डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव 
अधिसूचित करतो की , नियोजित बंजारा महिला बंदिस्त शेळी 
मेंढी व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , गणेशपूर ( गोंदेगाव ), 
तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) 
कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि 
संस्था असून तिचे उपवर्गीकरण अन्य कृषि संस्था असे आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेएमएनआर/ एजीआर / 
( ओ)( डी )/ ८२७ / २०१८ , दिनांक १ ९ मे २०१८ असा आहे. 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचावे.- ( १) उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका, नाशिक 

यांचेकडील अंतरिम आदेश जा . 
प्रगतीलेदरकामगारहौ.सो./ क . १०२/ अ.आदेश/ ३८५६/ सन 
२०१५ , दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१५. 


क्र . 


वि -१ / 


तालुका, नाशिक 


जळगाव , 


( २) उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक 

यांचेकडील अंतिम आदेश जा . क्र . वि -१ / 
प्रगतीलेदरकामगारही.सो ./ क , १०२/ अ.आदेश / ८ ९ ६७/ सन 
२०१५, दिनांक २१ डिसेंबर २०१५. 


१ ९ 


मे 


२०१८ . 


आदेश 


नाशिक तालुका, 


तालुका, नाशिक 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव/ सहकार/ ७० ९ / सन २०१८.- मी , अशोक 
डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध), जळगाव 


( ३) उपनिबंधक, सहकारी संस्था , 

यांचेकडील दुरुस्ती आदेश जा . क्र . वि -१ / हौसिंग सोसा/ 
क . १०३/ दुरुस्ती आदेश/ २८ ९ १/ २०१७, दिनांक १० 
जुलै २०१७. 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 


सदरचा आदेश आज दिनांक १७ मे २०१८ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

डॉ . प्रिया दळणर , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक तालुका, नाशिक . 


नाशिक , १७ 


मे 


२०१८ . 


, 


( ४) वार्षिक सर्वसाधारण सभा, दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ 
( ५) श्री . पी . आर. शिंपी, अवसायक , प्रगती लेदर को - ऑप . 

हौसिंग सोसायटी , नाशिक तथा सहकार अधिकारी 
( प्रथम श्रेणी) यांचा दिनांक २० सप्टेंबर २०१७ रोजीचा 
व या कार्यालयास दिनांक १४ मे २०१८ रोजी सादर 

केलेला अंतिम अहवाल . 
( ६) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
२१ मधील तरतूद . 

आदेश 
क्रमांक वि -१ / प्रगतीलेदरको- ऑप.हौ.सोसा./ क . २१/ नों.रद्द/ आदेश / 
१४५९ / सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम २१ मधील तरतुदीचा वापर करून उक्त नमूद कारणास्तव 
मी , डॉ . प्रिया दळणर, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका, 
नाशिक या आदेशान्वये प्रगती लेदर को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 
लिमिटेड , नाशिक (नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके/ एचएसजी/ 
( टि.सी.)/ १६८/ सन १९ ६७, दिनांक ११ नोव्हेंबर १ ९ ६७) ह्या संस्थेची 
नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे तारखेपासून 
संस्थेचे विसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय 
असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १७ मे २०१८ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा. शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी / २०० ९/ प्र.क्र . १४१/ का - तीन , 
मंत्रालय, मुंबई -३२, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१०. 

आदेश 
क्रमांक आस्था / ३६५५/ सन २०१८. - प्रमुखजिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 

श्री . एन . जी . गिमेकर , जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , नाशिक यांना संदर्भीय शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्यानुसार 
( ३०) दिवसांची अर्जित रजा फक्त रजा रोखीकरणाकरिता दिनांक 
१ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात 
अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे. 

सदर आदेशाची नोंद श्री . एन . जी . गिमेकर , जिल्हा न्यायाधीश -३ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 

सुर्यकांत सो. शिंदे, 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक . 
नंदुरबार , १० मे २०१८ . 


नाशिक , 


१७ 


मे २०१८ . 


जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 


मे 


आदेश 


वाचावे.- (१) या कार्यालयाचा अंतिम आदेश जा . क्र . वि -१/ 

हौसिंगसोसा/ क . १०२/ अंतिम आदेश / २०१६, दिनांक 

३१ मार्च २०१६. 
( २ ) प्राधिकृत अधिकारी, श्री निळकंठ को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 

सोसायटी लिमिटेड, नाशिक यांचा दिनांक १६ २०१८ 

रोजीचा नोंदणी रद्द करणेबाबतचा अर्ज. 
( ३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे कलम 
२१ मधील तरतूद . 

आदेश 
क्रमांक वि -१/ श्रीनिळकंठहौसिंग / क . २१/ नों.रद्द / आदेश/ १४६ ९ / सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
मधील तरतुदीचा वापर करून उक्त नमूद कारणास्तव मी, डॉ . प्रिया 
दळणर , उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक तालुका , नाशिक या 
आदेशान्वये श्री निळकंठ को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
नाशिक, तालुका जिल्हा नाशिक ( नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके। 
एचएसजी/(टि.सी.)/ ५८७/ सन १ ९ ८८ , दिनांक १५ जानेवारी १ ९ ८८) 
ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून सदर आदेशाचे 
दिनांकापासून संस्थेचेविसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येईल व 
ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . तसेच प्रस्तुत आदेशाप्रमाणे 
आदेशात नमूद प्लॉट मिळकतींवरील संस्थेचे नाव कमी करून 
आदेशात नमूद व्यक्तींची नावे त्यांचे फ्लॅटनिहाय ७/१२ उताऱ्यावर 
नोंदी करण्याचे आदेश करीत आहे. 


क्रमांक वि -४/ एनएसके / एनएसके/ जीएनएल/( ओ)/ १७७/ ३ ९ ३७/ सन 
२०१८.- मी , निलकंठ करे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नाशिक याद्वारे असे अधिसूचित करतो की , ग्लोबल व्हिजन सहकार 
शिक्षण व प्रशिक्षण बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, नाशिक 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे कलम 
९ (१ ) अन्वये नोंदणी झाल्याचे व तिचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १२ (१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, 
१० ( १) नुसार वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर 
संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे. 

संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / जीएनएल/ ( ओ )/ १७७/ 
सन २०१८ , दिनांक २२ मे २०१८ असा आहे . 

निलकंठ करे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक . 


नाशिक , २२ मे २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २ - ८, २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 


३३ 


विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 


वाचावे.- (१) सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक एडीएम -१८४/१५६२ , दिनांक १९ मार्च 


१ ९ ६८ . 


( २) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ प्र.क्र . १२० / १५ - स , दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक ना. बँका/ डी -४/ ना.पत / क . १५६/ 

प्रशिक्षण / ०५, दिनांक १३ जुलै २००५. 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक ना . पत / डी -४/ पतसंस्था/ का.क. 

१५६/११ , दिनांक ५ डिसेंबर २०१५. 


, 


- 


( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ६ ) म. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, अहमदनगर यांचे जा . क्र . वि -१/ कलम १५६/ अधिकार / गौतम बँक/ २०१८ , दिनांक १४ मार्च 
२०१८ चे पत्रान्वये सादर केलेला गौतम सहकारी बँकेचा प्रस्ताव संचालक मंडळ सभा , दिनांक २ ९ डिसेंबर २०१७, 

२०१७, संमत ठराव 


क्रमांक ११ . 


आदेश 


क्रमांक वि -२/बँक/ अहमदनगर/ गौतम/ क. १५६/ अ.प्र ./ १६ ९ ५/ सन २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , मिलिंद भालेराव , विभागीय निबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक विभाग , नाशिक या आदेशाद्वारे 
गौतम सहकारी बँक लिमिटेड , गौतमनगर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसुली करण्याचे 
निबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 

परिशिष्ट 


अ . 


hon ho 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार क्षेत्र 


क्र . 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . बबन एकनाथ भागवत 


सिनियर अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


नाशिक / अहमदनगर 


२ 


३ 

४ 


श्री . मच्छिद्र रामचंद्र आहेर विशेष वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

नाशिक / अहमदनगर 
श्री . मंगेश सयाजीराव देशमुख विशेष वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

नाशिक / अहमदनगर 
श्री . विकास पंढरीनाथ रक्ताटे विशेष वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 

नाशिक / अहमदनगर 
अटी : (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 

कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचे 

निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा , कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील . 


. 


. 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा विहित नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे 

कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे 

मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे, त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 
(४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 


, 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 

वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. 
( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३, बेसिन कॅथोलिक को - ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व 

इतर याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्यास किंवा अधिकारांचा गैरवापर करीत 
असलेचेनिदर्शनास आल्यास , तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून 

घेतले 
जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकारी अशा व्यक्तीस सदर अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 
( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वयेविशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट ”, “एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ” (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( १०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , गौतम सहकारी बँक लिमिटेड , गौतमनगर, 

तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर असा फलक लावता येऊ शकेल. 
( ११) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 

वसूल करता येणार नाही. 


" 


मिलिंद भालेराव , 

विभागीय सहनिबंधक,, 
सहकारी संस्था , नाशिक विभाग , नाशिक. 


नाशिक , 


३१ मार्च 

२०१८ . 


जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

क्रमांक वि -४/ दि श.पि.को- ऑप. बँक/विवअ/ क .१५६ / अधि.प्रदान / सन २०१८ . मी , शिवुपरी यादव पुरी , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, नंदुरबार , मला शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल -१४ ९३१/ ११६२ / सीआर-४७/ १५- सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ नुसार प्राप्त विधीशक्तीचा वापर 
करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ मधील तरतुदीनुसार आदेश देतो की , दि शहादा पिपल्स को - ऑप. बँक 
लिमिटेड , शहादा , जिल्हा नंदुरबार या बँकेच्या खाली नमूद केलेले अधिकारी यांना बँकेच्या कर्जदारांकडून येणे असलेली कर्ज रक्कम , कर्जदाराची 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून वसुली करण्याबाबतचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ मधील निबंधकांचे 
अधिकार खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अधिकारी यांचे नाव 


पदनाम 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


श्री . पुरुषोत्तम हरी शिंपी 


नंदुरबार जिल्ह्यापुरते 


शाखाधिकारी, मुख्य शाखा शहादा, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 


३५ 


-- 


-- 


४ . 


अटी व शर्ती 
१. सदरचे अधिकार , सदरचे अधिकारी उक्त बँकेच्या सदर पदावर असेपर्यंत किंवा दिनांक ३१ मार्च २०२१ यापैकी जो कालावधी आधी 

असेल , त्या कालावधीसाठी प्रदान करण्यात आले आहेत . 
२. सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार मालमत्ता जप्त 

करणे व विक्री करणेबाबतची कार्यपद्धती अनुसरून, कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली प्रमाणपत्र / हुकूमनामा यांची कार्यवाही 

करणेस सक्षम राहतील. 
३. वसुली अधिकारी यांनी नियमाप्रमाणे सरचार्ज रकमेचा भरणा शासकीय कोषागारात करून मासिक अहवाल सादर करणेचा आहे . 

शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
५. वसुलीवरील सरचार्ज भरणा नियमितपणे करण्यात येऊन, तसा अहवाल दरमहा सादर करावयाचा आहे. 

मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक १, दिनांक १ जानेवारी २०१७ 
मध्ये 

नमूद केलेप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच परिपत्रकात नमूद केलेल्या नमुन्यातील माहिती वसुली अधिकारी यांना दरमहा 
सादर करण्यात यावी. 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रकान्वये वसुलीचा सरचार्ज भरल्याबाबतचे 

जिल्हाविशेष लेखापरीक्षक यांचे प्रमाणपत्र सादर करावे. 
हा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 
नंदुरबार , ३१ मार्च २०१८. 


६ . 


७ . 


, 


आदेश 


, 


, 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

क्रमांक वि -४/ ओमशांती सह. पतसंस्था/विवअ / क .१५६/ अधि.प्रदान / --- / सन २०१८.- मी , शिवुपरी यादव पुरी, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, नंदुरबार , मला शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल-१४ ९ ३१ / ११६२/ सीआर -४७/१५- सी, दिनांक ७ ऑगस्ट १९९ ३ नुसार प्राप्त विधीशक्तीचा वापर 
करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ मधील तरतुदीनुसार आदेश देतो की , ओमशांती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
शहादा, तालुका शहादा , जिल्हा नंदुरबार या पतसंस्थेच्या खाली नमूद केलेले अधिकारी यांना पतसंस्थेच्या कर्जदारांकडून येणे असलेली कर्जरक्कम , 
कर्जदाराची मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून वसुली करण्याबाबतचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ मधील 
निबंधकांचे अधिकार खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अधिकारी यांचे नाव 


पदनाम 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


श्री . सुरेश लक्ष्मण वाडीले 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी. 


नंदुरबार जिल्ह्यापुरते 


अटी व शर्ती 


१. सदरचे अधिकार, सदरचे अधिकारी उक्त पतसंस्थेच्या सदर पदावर असेपर्यंत किंवा दिनांक ३१ मार्च २०१९ यापैकी जो कालावधी आधी 

असेल , त्या कालावधीसाठी प्रदान करण्यात आले आहेत . 
२. सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार मालमत्ता जप्त 

करणे व विक्री करणेबाबतची कार्यपद्धती अनुसरून, कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली प्रमाणपत्र / हुकूमनामा यांची कार्यवाही 
करणेस सक्षम राहतील. 


/ 


३. वसुली अधिकारी यांनी नियमाप्रमाणे सरचार्ज रकमेचा भरणा शासकीय कोषागारात करून मासिक अहवाल सादर करणेचा आहे. 

शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहांच्या 
राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 


४ . 


५. वसुलीवरील सरचार्ज भरणा नियमितपणे करण्यात येऊन, तसा अहवाल दरमहा सादर करावयाचा आहे . 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 


६ . 


१ 


मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक १, दिनांक १ जानेवारी २०१७ 
मध्ये 

नमूद केलेप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच परिपत्रकात नमूद केलेल्या नमुन्यातील माहिती वसुली अधिकारी यांना दरमहा 
सादर करण्यात यावी. 


७ . 


मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रकान्वये वसुलीचा सरचार्ज भरल्याबाबतचे 
जिल्हाविशेष लेखापरीक्षक यांचे प्रमाणपत्र सादर करावे. 


हा आदेश आज दिनांक २० एप्रिल २०१८ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


नंदुरबार , २० एप्रिल २०१८ . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


क्रमांक वि -४/नंदुरबार जि.ना.ग्रा.ना.सह.पत.फेड/विवअ/ क .१५६/ अधि.प्रदान / सन २०१८.- मी , शिवुपरी यादव पुरी , जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नंदुरबार , मला शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल -१४९ ३१/ ११६२/ सीआर-४७ / १५- सी, दिनांक ७ ऑगस्ट १९९ ३ नुसार प्राप्त 
विधीशक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ मधील तरतुदीनुसार आदेश देतो की , नंदुरबार जिल्हा नागरी 
ग्रामीण पगारदार नोकर सहकारी पतसंस्थांचेफेडरेशन मर्यादित , शहादा, तालुका शहादा , जिल्हा नंदुरबार या पतसंस्थेच्या खाली नमूद 

केलेले 
अधिकारी यांना पतसंस्थेच्या कर्जदारांकडून येणे असलेली कर्ज रक्कम , कर्जदाराची मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून वसुली करण्याबाबतचे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ मधील निबंधकांचे अधिकार खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अधिकारी यांचे नाव 


पदनाम 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


श्री . एस . जी . बागल 


सरव्यवस्थापक 


नंदुरबार जिल्ह्यापुरते 


अटी व शर्ती : 


: 


/ 


१. सदरचे अधिकार, सदरचे अधिकारी उक्त पतसंस्थेच्या सदर पदावर असेपर्यंत किंवा दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ यापैकी जो कालावधी आधी 

असेल , त्या कालावधीसाठी प्रदान करण्यात आले आहेत . 
२. सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदींनुसार मालमत्ता जप्त 

करणे व विक्री करणेबाबतची कार्यपद्धती अनुसरून, कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली प्रमाणपत्र / हुकूमनामा यांची कार्यवाही 

करणेस सक्षम राहतील. 
३. वसुली अधिकारी यांनी नियमाप्रमाणे सरचार्ज रकमेचा भरणा शासकीय कोषागारात करून मासिक अहवाल सादर करणेचा आहे. 
४. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
५. वसुलीवरील सरचार्ज भरणा नियमितपणे करण्यात येऊन, तसा अहवाल दरमहा सादर करावयाचा आहे. 

मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक १, दिनांक १ जानेवारी २०१७ 
मध्ये 

नमूद केलेप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच परिपत्रकात नमूद केलेल्या नमुन्यातील माहिती वसुली अधिकारी यांना दरमहा 
सादर करण्यात यावी. 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रकान्वये वसुलीचा सरचार्ज भरल्याबाबतचे 

जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक यांचे प्रमाणपत्र सादर करावे. 
हा आदेश आज दिनांक २० एप्रिल २०१८ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 

शिवपुरी यादव पुरी, 

जिल्हा उपनिबंधक, 
नंदुरबार , २० एप्रिल २०१८ . 

सहकारी संस्था, नंदुरबार . 


६ . 


१ 


७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 


३७ 


अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


वाचावे.- ( १ ) सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक एडीएम -१८४/ १५६ ( २), 

दिनांक १ ९ मार्च 

१ ९ ६८ . 


२ 


( २) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ प्र.क्र . १२०/ १५ - स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९ ४२ / २०१३, दिनांक २ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे जावक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/ २०१७/९, दिनांक १ जानेवारी 

२०१७ चे आदेश / परिपत्रक. 


१ 


( ५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विश्वास को - ऑप . बँक लिमिटेड , नाशिक यांचे दिनांक १६ मार्च २०१८ चे पत्र / प्रस्ताव. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 


आदेश 


क्रमांक ना.बँका/ सआ-१ /विश्वास बँक / क . १५६/ अधि. /६४८ / सन २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
या आदेशान्वये विश्वास को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, नाशिक या बँकेच्या खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / 
कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री 
करून रकमा वसुली करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकाऱ्याचेनाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र /जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . महेंद्र गोविंद पवार 


उपमहाप्रबंधक 


वसुली अधिकारी 


नाशिक 


२ 


श्री . राजेंद्र हरिभाऊ जाधव 


व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


नाशिक 


.. 


. 


, 


अटी : ( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदीनुसार कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 

आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचेप्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचेकार्यालयासह 

या कार्यालयास सादर करावी. 
(४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच शासकीय कोषागारात करण्यात यावा. 

याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. 


( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३, बेसिन कॅथोलिक को - ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या 

याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या निर्णयाचे पालन वसुली अधिकारी यांनी करावे. 
( ७) वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्राप्त कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्यास किंवा अधिकारांचा गैरवापर करीत असलेचे 

निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात त्या व्यक्तीस सदर अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 


, 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. 


(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, विश्वास को - ऑप. बँक लिमिटेड , नाशिक " 

असा फलक लावता येऊ शकेल. 


( १०) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 
कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


( ११) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 


वसूल करता येणार नाही. 


१ 


( १२) या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४, कलम १५६ व नियम , १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 

करावयाची कार्यवाही यामधील सूचनांचे पालन करावे. 


( १३) वसुली अधिकाऱ्याने नोटीस, आदेश व पत्रव्यवहारामध्ये सदर आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. 


पुणे , ३ एप्रिल २०१८ . 


वाचावे.- ( १) सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक एडीएम -१८४/ १५६ ( २), 

दिनांक १९ मार्च १ ९ ६८ . 


( २) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ प्र.क्र . १२०/ १५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 


२ 


( ३ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दिनांक २ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 


. 


१ 


(४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे जावक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती / २०१७/ ९, दिनांक १ जानेवारी 

२०१७ चे आदेश / परिपत्रक . 


( ५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बँक लिमिटेड, नाशिक यांचेदिनांक १७ मार्च २०१८ व दिनांक २२ मार्च 

२०१८ चे पत्र/ प्रस्ताव. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 


आदेश 


क्रमांक ना.बँका/ सआ -१ / नाजिगिरणाबँक/ क . १५६/ अधि ./ ८५५/ सन २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
या आदेशान्वये नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बँक लिमिटेड, नाशिक या बँकेच्या पुढील तक्त्यात नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसुली करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , पुढील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च 
२०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 


३ ९ 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकाऱ्याचेनाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र /जिल्हा 


१ 


e 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री .किशोर मधुकर महाजन 


लिगल व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


नाशिक 


२ 


श्री . दिनेश पांडुरंग सराफ 


अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


धुळे 


अटी : ( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदीनुसार कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचेप्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 


( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा विहित नमुन्यात अ-३, अ -४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 

अहमदनगर यांचे कार्यालयासह सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग , अथवा राज्य आहे त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे, त्या जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. 


(४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


. 


( ५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच शासकीय कोषागारात करण्यात यावा. 

वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ -१, अ -२, अ -३ व अ -४ पहावा . 


( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, बेसिन कॅथोलिक को - ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या 

याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 


५ 


( ७) वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्राप्त कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्यास किंवा अधिकारांचा गैरवापर करीत असलेचे 

निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात त्या व्यक्तीस सदर अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


, 


. 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र. क्र . २३१ / १५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे नाशिक जिल्हा गिरणा 
सहकारीबँक लिमिटेड , नाशिक ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बँक 

लिमिटेड , नाशिक " असा फलक लावता येऊ शकेल. 


( ११) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 
कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 


. 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २ - ८ , २०१८ / श्रावण ११ - १७, शके १९ ४० 


(१२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक 

६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार 
नाही . 


१ 


( १३) या कार्यालयाचे आदेश/ परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४, कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 

करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचेपालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे 
कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


( १४) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटीस, आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. 

डॉ . आनंद जोगदंड, 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 

सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 
पुणे, २३ एप्रिल २०१८. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. SANJAY BABURAO WAICHAL , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411 006. EDITOR : SHRI . SANJAY BABURAO WAICHAL . 


